उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उद्योग 
उपसंचालक (तांत्रिक, गट-अ या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या विनंती बदल्या -२०१९. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक :- बदली-२०१९/३३८/प्र.क्र.५२/उद्योग-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ जुले, २०१९ 


वाचा :- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ 
२) उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र.उसं/आस्था-१/रापअ/वर्ग-१/सर्व बदली/२०१९/१३९, 
दि.२७.०५.२०१९. 
3) नागरी सेवा मंडळ क्र.१ च्या दिनांक १२.०६.२०१९ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


शासन seat :- 


उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उद्योग उपसंचालक Ai) (गट-अ) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची संदर्भ क्र.१ चा अधिनियम व सन २००६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१ मधील प्रकरण 
दोन मधील कलम ४ (4) नुसार कलम ६ मध्ये नमूद केलेल्या लगतपूर्व बदळी करणाऱ्या लगत वरीष्ठांच्या 
मान्यतेने खालीलप्रमाणे बदली करण्यात येत आहे. : 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव व विनंती बदलीनंतरची शेरा 
कार्यरत ठिकाण पदस्थापना 
| श्री.स्व.र.राठोड, जिल्हा उद्योग केंद्र, [fa भा. पाटील, यांच्या 
महाव्यवस्थापक, चंद्रपूर जिऊके, बुलडाणा येथे बदलीने 
जिऊके, धुळे रिक्त झालेल्या पदावर 
२. । श्री.शि.सा.मुद्दमवार, जिल्हा उद्योग केंद्र, वर्धा । श्रीम. एस. व्ही. बावनकुळे, 
महाव्यवस्थापक, यांच्या जिऊके, वर्धा येथे 
जिऊके, यवतमाळ बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर 
३. । श्रीम.एस.व्ही.बावनकुळे, | उद्योग उपसंचालक (तां) | रिक्‍त पदी 
महाव्यवस्थापक, विभागीय कार्यालय, 
जिऊके, वर्धा नागपूर विभाग, नागपूर 


२. उपरोक्त विनंती बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल, सेवापुस्तक अंतिम वेतन 
प्रमाणपत्र तात्काळ नवीन कार्यालयाकडे पाठविण्याबाबत संबधितांना सूचना देण्यात याव्यात तसेच 
अ.क्र.१ व २ येथील अधिकाऱ्यांनी सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.२८.४.२०१५ मधील १२ (ब) च्या 
तरतूदीनुसार विभाग बदलून देण्याची विनंती केली असल्याने त्यांना पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता, दैनिक 
भत्ता व तहनुषंगीक लाभ अनुज्ञेय होणार नाहीत. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१९/३३८/प्र.क्र.५२/उद्योग-३ 


३. संबंधित अधिकाऱ्याची शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु 
नये तसेच म.ना.से. (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ३० सी नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते संबंधित 
अधिकाऱ्यास मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्याने रजेचा अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जाची दखल घेण्यात येणार नसल्याच्या सूचना देण्यात 
याव्यात. 

४. सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 


प्‌. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७२२१५०३२३८२१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Namdeo Kondiba Bhosal 


Namdeo ma came 
Kondiba Bhosale : = a enna 
(डॉ. ना. को. भोसले) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रति, 
विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई 
प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

२. मा.मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, 

३. मा.राज्यमंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, 

४. मा.विरोधी पक्षनेता विधान सभा/विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, 

५. महालेखापाल, (लेखा अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर, 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर / यवतमाळ / धुळे / नागपूर / वर्धा 

९. उद्योग सहसंचालक, विभागीय कार्यालय, नागपूर / अमरावती /नाशिक 

१०. महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, चंद्रपूर / यवतमाळ / धुळे /नागपूर / वर्धा 
११. संबंधित उद्योग उप संचालक (उद्योग संचालनालयामार्फत) 

१२. निवडनस्ती (उद्योग-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


